शासन निर्णय: 


प्रशासकीय विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व 


अकादमी/मंडळ/समित्या 
करण्यात आलेल्या 


यावर नियुक्‍त 
सर्व अशासकीय 


सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


शासनाच्या आदंशानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागातंर्गत खालीलप्रमाणे असलेल्या अकादमी/ 
मंडळ/समित्या यांच्यामधील सर्व अशासकीय अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या रकाना क्र.३ मधील शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या नियुक्त्या या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


अकादमी/मंडळ/समित्यांची नावे 


area निर्णय क्र.व दिनांक 


षि 


२ 


३ 


a 


गानसम्राज्ञी लता मंगेडाकर पुरस्कार निवड 
समिती 


क्र.लमंपु-१३२०(१३)/प्र.क्र.१७०/सांका- 
४, दि.११.०९.२०२० व दि.१५.१२.२०२० 


नटवर्य प्रभाकर पणज्लीकर रंगभूमी जीवन 
गौरव पुरस्कार आणि संगीताचार्य कै. बळवंत 
पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत 
रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार निवड समिती 


क्र.रंजीपु-१५२०(१२३)/प्रक्र.११८/ 


सांका-४,दि.१४.०३.२०२० व 
दि.१४.१२.२०२० 


तमाझा सम्राज्ञी के. विठाबाई नारायणगांवकर 
जीवन गौरव पुरस्कार निवड समिती 


क्र.विनापु-१७२०(१२३)/प्र.क्र.११९ 
/सांका-४,दि.१४.०३.२०२० व 
दि.३०.१२.२०२१ 


भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
जीवन गौरव पुरस्कार व युवा शिष्यवृत्ती निवड 
समिती 


क्र.भीजोपु-२०२०(१३)/प्र.क्र.१४४/ 
सांका-४, दि. २८.१२.२०२० 


ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार निवड समिती 


क्र.१४२०(१३)//प्रक्र.१५३/सांका-४, 
दि.२६.०६.२०२० 


चित्रपती व्ही. शांताराम जीवन गौरव व विशेष 
योगदान पुरस्कार निवड समिती आणि राज 
कपूर जीवन गौरव पुरस्कार व विशेष योगदान 
पुरस्कार निवड समिती 


क्र.शांजीपु-१८२०(११३)/प्र.क्र९६ 
/सांका-४, दि.०१.१०.२०२१ 


राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजनेतर्गत निवड 
समिती 


क्र.रासांपु-२१२०(१३)/प्र.क्र.१७३/ 
सांका-४, दि.०४.१०.२०२१ व क्र. 
संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र.3३०/सांका-४, 
दि.२४.०३.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय 


¢ 


मुंबई व मुंबई उपनगर तसेच उर्वरीत 
महाराष्ट्रातील जिल्हयांसाठी सन्मानार्थ वृध्द 
साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेतर्गत 
निवड समिती 


क्र. वृकमा-४३२०/प्र.क्र.२६९/सांका-४, 
दि.११.०१.२०२१ 


संस्थांना नवीन नाट्य 
अनुदान योजनेतर्गत 
संगीत व प्रायोगिक) नाट्य 


नाट्यनिर्मिती 
निर्मितीसाठी 
(व्यावसायिक, 
परिक्षण समिती 


क्र. नासंअ-४८२०/प्र.क्र.१२३/सांका-४, 
दि.२२.०१.२०२१ व क्र. नासंअ- 
५४२१/प्र.क्र.२५५/सांका-४, 
दि.१३.०५.२०२२ 


| fo) 


महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी 


क्र feet ७०२१/प्र.क्र.६ ५/सांका- ४, 
दि.०४.०७.२०२२ 


a १ 


महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी 


क्र.सिसाअ-७२२०/प्र.क्र.६३/सांका-४, 
दि. २८.०६.२०२२ व दि.१५.०७.२०२२ 


१२ 


मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्यासाठी चित्रपट परिक्षण समिती 


क्र. गोविन-२०२०/प्र.क्र.२७/सांका-१, 
दि.२३.०९.२०२१,दि.२७.०१.२०२२ 
आणि दि.१२.०७.२०२२ 


१३ 


रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ 


क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२/सांका-१, 
दि.१६.१२.२०२० व दि.१३.१०.२०२१ 


१४ 


राज्यातील लोक कलावंतांच्या कलापथकांना 
भांडवली खर्चासाठी/प्रयोगासाठी अनुदान 
मंजूर करण्यासाठी समिती. 


क्र.लोकप-४७२०/प्र.क्र.१६७/सांका-४, 
दि.०८.०९.२०२१ व दि.०२.१२.२०२१ 


०२. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१२११४२१४३८२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


BALASAHEB 
ISHWAR SAWANT 


ly signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


4.20=79fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 171 


Sd8e6ba4d62fbe, postalCode=400032, st=Mahi 


264923EA4CDO90FFDO3E83, cn=BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
2022.09.12 12:19:05 +05'3 


(बाळासाहेब ई. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री(सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मत्री(सर्व) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा यांचे सचिव. 


७. सर्व विधान मंडळ सदस्य 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 


ialNumber=327FE83917B969 1 D96F2C6AEBO3B5 1|A86A59SCCACS 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय 


g. 
Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


es 


१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 


Sa 
२६. 
२७. 


प्रधान सचिव, विधान सभा/विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, विधान भवन, मुंबई. 
. सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्या., कोल्हापूर. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय, मुंबई. 

संचालक, पुराभिलेख संचाळनालय, मुंबई. 

कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई. 

सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिक्षण मंडळ, मुंबई. 

सहसंचालक, तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य अकादमी, 
मुंबई. 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व संबंधित कार्यासने. 

सर्व अशासकीय सदस्य, संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत. 

निवडनस्ती (समन्वय). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


